महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि १५२१/प्र.क्र.२०४/ का.१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० मार्च, २०२२ 


शासन आदेठा 


श्रीमती लिली डेनिस मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग यांची 
खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून, आयुक्‍त, वसई-विरार Tex महानगरपालिका यांचे कार्यालयात 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती २ वर्षाच्या कालावधीसाठी उच्चश्रेणी लघुलेखक या पदावर करण्यात येत 
आहे. 


अ) श्रीमती लिली डेनिस मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग या ज्या तारखेला 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल 
आणि ती सेवा ज्या तारखेला त्या आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील 
त्या तारखेला समाप्त होईल. 


ब) जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टिने शासनास आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकारी शासन/ सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र या प्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाळा/ सक्षम प्राधिकाऱ्यालळा तीन महिन्याची नोटीस दिली 
पाहिजे 


ड) श्रीमती मच्याडो यांनी मुळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी 
३ महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मुळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. श्रीमती लि.डे.मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ 
मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) मधील तरतुदी विचारात घेता नियोजन विभाग व नगर विकास विभाग 
यांनी त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपापसात ठरवाव्यात. 


३. श्रीमती लि.डे.मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय 
बाबी नियोजन विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. नियोजन विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 
होण्यासाठी श्रीमती लि.डे.मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक यांना कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि १५२१ / प्र.क्र.२०४ / का.१४-अ, दि.१०.३.२०२२ 


छ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३१०१२४३०६३१०७ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VRISHALI VINOD ५४५५०५५००० 


2.5.4.20=0863fc5Sc9cdcc85881943ea0d1a5438c42d27c0b1580feba 
5579800452b60209, 


serialNumber=6b870a94454e2b 1 3ee0959c3370d5d53d60a17d4b 
6d3ed6077e40a0f53e7a053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARDE 
late: 2022.03.10 12:44:32 +05'30' 


(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) अ.मु.स./ प्रधान सचिव, नियोजन विभाग / नगर विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
४) सह/ उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग / नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
५) श्रीमती लिली डेनिस मच्याडो, उच्चश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यालय १४-अ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


